मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता चंद्रपूर पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे 
विभाग, गडचिरोली अंतर्गत उपसा सिंचन 
उपविभाग, चंद्रपूर या उपविभागातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि. १.०३.२०१८ 
ते दि. २८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१८/प्र.क्र.११/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५.११.२०१८. 


संदर्भ: १) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांचे पत्र जा.क्र. 
३०६६/आस्था-८/मुदतवाढ-२०१८-१९/२०१८,दिनांक २५.०७.२०१८ 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांचे पत्र जा.क्र. 
४५५७/आस्था-८/मुदतवाढ-२०१८-१९/२०१८, दिनांक २५.१०.२०१८ 
३) शासन ज्ञापन क्रमांक:सीओई २०१८/प्र.क्र. ११/ज.वि., दिनांक ३०.०१.२०१८ 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर यांचे कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १३ पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते दि. ३०.०९.२०१८ या कालावधीसाठी पूर्वलक्षी 
प्रभावाने मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच दि.३०.०९.२०१८ च्या पुढे दि.०१.१०.२०१८ ते 
२८.०२.२०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र.आय-५, ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, (०४) विविध पाटबंधारे 
विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), (०४) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय १७१)” या लेखाश्ीर्षाखाली मंजूर 
होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., 
दिनांक ०७.०९.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि 
आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.११/जवि 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१८११०५१७१२०१२२२७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda 89० 


Dnyandeo peace 


‘Water Ri 
postalCode=400032, st=Maharash' 


A d 2.5.4.20=c6c9c3f1 1 7cf64b38033df6ee6 1086975 
Nn a n a 32342ef3db994d4436079164358516, 
ber=857832272f9c6e57a4d7 2f8a22cf 
41cccb1¢816e7374da487ed5ee3e377def65, 


Bagade का a 
(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


सोबत:- विवरणपत्र. 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 


१. 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य 9/2, मुंबई/ नागपूर 
. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 

. अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर.(५प्रती) 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर 


६. अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे 


कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली अंतर्गत उपसा सिंचन 
उपविभाग, चंद्रपूर 


. जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.११/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक : सीओई-२०१८/प्र.क्र.११/ज.वि. दिनांक :- ०५.११.२०१८ चे 


विवरणपत्र 


कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली अंतर्गत उपसा सिंचन उपविभाग, 


चंद्रपूर नियत अस्थाई आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशिल 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदे 

१ उप विभागीय अभियंता १ 
2 शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता ३ 
३ वरिष्ठ लिपीक १ 
४ लिपिक-नि-टंकलेखक 3 
५ [sree oO 
६ ।वाहन चालक शकख 
७ शिपाई a 
é चौकीदार विका 

एकूण 93 


itally signed by Dnyandeo Ananda Bagade 
tox if Mahi hi 
Dnyandeo १५५५५ 
pe talCode=400032, st=Mah. ht 
5.4.21 fF 164103 fe 
Ananda 220 chai ce ashes 
‘ialN be 85783227 2f9c6e57a4d72f8a22 
B d 141 b1¢816e7374da487ed5ee3e377def65, 
aga e Dat ग कमती 
(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


22 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


